वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या 
अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
रत्नागिरी या संस्थेमधील वर्ग ३ ववर्ग ४ ची 
पदे बाह्यस्रोतामार्फत भरणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२८२/ प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग 
नविन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २९ नोव्हेंबर २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः एमईडी-२०२०/प्र.क्र.१८/२०/शिक्षण- 
१, दिनांक ०२.०९.२०२२. 
२) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.२४६/वैसेवा-२, 
दिनांक १६.०६.२०२३. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५. 
४) शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. किवेअ.१०१५/४१८/प्र.क्र.१४०/कामगार- 
७, दि. २४.०७.२०१९. 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवेशिवसं/झ्ावैमरत्नागिरी/काल्पनिक 
पदे/निविदा/प्रशा.मान्यता/३६९८/२०२३,दि. 90.99.2023. 
६) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/शावैमरत्नागिरी/काल्पनिक 
पदे/निविदा/प्रशा.मान्यता/३६९७/२०२३,दि. १०.११.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
विभागाच्या संदर्भ क्र. १ वरील दिनांक २०.०९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रत्नागिरी येथे 
१०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित ४३० रुग्ण खाटांचे रुग्णालय सुरु 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ वरील दिनांक १६.०६.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये विविध संवर्गातील नियमित व काल्पनिक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. सदर संदर्भ क्र. 
२ वरील शासन निर्णयाच्या विवरणपत्र अ मध्ये प्रथम वर्षाकरीता नमूद पदांपैकी शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालयासाठी आवश्‍यक असलेली गट क संवर्गाच्या ४७ काल्पनिक पदे व गट ड संवर्गाच्या ७ पदे 
बाह्यस्रोतामार्फत भरण्यासाठी संस्थास्तरावर स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. सदर 
निविदा प्रक्रियेअंती प्राप्त न्युनत्तम दरानुसार मे. साई मॅनपॉवर सर्व्हिसेस, जळगाव या सेवा 
पुरवठादारास संस्थेतील गट ड ची विविध ४७ पदे व गट ४ ची ७ पदे घेण्यास व त्यानुसार येणा-या 
वार्षिक खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी या संस्थेमधील गट क संवर्गाची vo काल्पनिक पदे 
व गट ड संवर्गाची ७ पदे बाह्यस्रोतामार्फत उपलब्ध करुन घेण्यासाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यात आली होती. राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये न्युनत्तम दरानुसार गट-क करिता 
पात्र ठरलेल्या मे. साई मॅनपॉवर सर्व्हिसेस, जळगाव या पुरवठादारास ४७ पदांसाठी ३ वर्षाकरिता 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२३/प्र.क्र.२८२/प्रशा-२, दिनांक २९ नोव्हेंबर 2023. 


रु.३,७९,०५,०००/-(रु. तीन कोटी एकोणएंशी लक्ष पाच हजार फक्त) व गट-ड करिता निविदा 
प्रक्रियेमध्ये न्युनत्तम दरानुसार पात्र ठरलेल्या मे. साई मल्टी सर्विसेस, जळगाव या सेवा पुरवठादारास 
गट-ड ७ पदांसाठी ३ वर्षाकरिता येणा-या रु.३३,८७,९९८/-( रु.तेहतीस लक्ष सत्याएंशी हजार Away 
अठ्ठाण्णव फक्त) अशा एकूण रू.४,१२,९२,९९८/- (सर्व शुल्कांसह) (अक्षरी रु.चार कोटी बारा लक्ष 
ब्याण्णव हजार नऊऱी अठ्ठ्याणव केवळ) एवढ्या अंदाजित खर्चास वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 
१७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम भाग पहिला, उप विभाग -४, अ.क्र. ११ अन्वये प्रशासनिक 
विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार खालील प्रमाणे गट-क व गट-ड ची पदे उपलब्ध करून 
घेण्यास पुढील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) मे. साई मॅनपावर सर्विसेस,जळगाव यांच्याकडून उपलब्ध करून घ्यावयाची गट-क ची ४७ पदे 


अ.क्र पदनाम मंजुर | निविदेत | एकुणपदांचा | एकुण पदांचा एकुण 
काल्पनिक| प्राप्त | एका महिन्याचा | ११ महिन्यासाठी | पदांचा तीन 
पदसंख्या | न्युनतम दर खर्च (रुपये) येणारा खर्च । वर्षांचा खर्च 
रुपये) (रुपये) 
any कलाकार रिक २०००० २०००० २२०००० (920000 
२ | सहाय्यक ग्रंथपाल ॥ | २०१३८.८८ | २०१३८.८८ २२१५२७.६८ ७२५००० 
3 | कनिष्ठ लिपिक शि. २१६६६.६६ | २१६६६६.६६ २३८३३३३.२६ | ७८००००० 
४ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ४ २३६११.११ | ९४४४४.४४ १०३८८८८.८४ । ३४००००० 
५ | इ.सी.जी. तंत्रज्ञ ४ २४३०५.५५ | ९७२२२.२२ १०६९४४४.४२ । ३५००००० 
& क्ष किरण तंत्रज्ञ tes २५००० १००००० ११००००० ३६००००० 
७ | प्रयोगशाळा | 2033.33 | 20€333.33 | २२९१६६६.६३ | ७५००००० 
सहाय्यक 
८ | समाजसेवा अधिक्षक २ २५००० ५०००० ५५०००० १८००००० 
(वैद्यकीय) 
९ | सुतार saa: | २१६६६.६६ | २१६६६.६६ २३८३३३.२६ ७८०००० 
१० | प्लंबर ea २१६६६.६६ | २१६६६.६६ २३८३३३.२६ ७८०००० 
ie लघुलेखक gy | २३३३३.३३ ।११६६६६.६ | १२८३३३२.६ | ४२००००० 
(निम्नश्रेणी) 
१२ लघुटंकलेखक २ २५००० ५०००० ५५०००० १८००००० 
१३ | वाहनचालक २ १८०५५.५५ | ३६१११.११ ३९७२२२.२१ १३००००० 
एकुण | ४७ | १०५२९१६.५६ । ११५८२०८२.१६ | ३७९०५००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२३/प्र.क्र.२८२/प्रशा-२, दिनांक २९ नोव्हेंबर 2023. 


2. 


ब) मे. साई मल्टीसर्विसेस,जळगाव यांच्याकडून उपलब्ध करून घ्यावयाची गट-ड ची ७ पदे 


अ.क्र | पदनाम | मंजुर निविदेत | एकुणपदांचा | एकुण पदांचा | एकुण पदांचा 
काल्पनिक प्राप्त एका ११ तीन वर्षांचा 
पदसंख्या | न्युनतम दर । महिन्याचा खर्च | महिन्यासाठी | खर्च (रुपये) 
(रुपये) येणारा खर्च 
रुपये) 
कित दप्तरी २ १२७७७.७७ | २५५५५.५४ २८१११०.९४ । ९१९९९९ 
शिपाई ४ १४०२७.७७ | ५६१११.०८ ६१७२२१.८८ । २०१९९९९ 
हमाल ae १२४४४.४४ । १२४४४.४४ १३६८८८.८४  । ४४८००० 
एकुण ७ ३९२४९.९८ | ९४१११.०६ १०३५२२१.६६ । ३३८७९९८ 


१) सदर प्रशासकीय मान्यतेनुसार वार्षिक खर्चास शासन मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. 
तसेच, आवश्‍यकतेनुसार व सेवा पुरवठादाराने पुरविळेली सेवा विचारात घेऊन शासन मान्यतेने 
मुदतवाढ किंवा एक महिन्यांची नोटीस देऊन काम बंद करण्याचे आदेशा देता येतील. 


२) उक्त पदांचे न्युनत्तम दरानुसार येणारे वेतन हे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक 
२४.०७.२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतूदीन्वये किमान वेतन दराश्ी समतूल्य आहेत याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या अधिष्ठाता यांची राहील. 


3) बाह्यस्रोताने सेवा उपलब्ध करुन देणा-या सेवापुरवठादाराने, शासनाने निर्धारित केलेल्या 
दराप्रमाणे वेतन व भत्यांची तसेच वेळोवेळी लागू असलेले करांची अदायगी करणे बंधनकारक 
राहील. 


४) सेवापुरवठादाराने उपलब्ध करुन दिलेल्या मनुष्यबळाला देय असलेले कायदेशिर दायीत्व 
उदा. भविष्यनिर्वाह निधी, ईएसआयसी, बोनस, लेबर वेलफेअर फंड व अन्य इ. चा VAT 
वेतनात अंतर्भूत आहे. तसेच असे कायदेज्लीर दायित्व संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा घेण्यात 
आलेल्या पदांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन अदा करण्याची जबाबदारी सेवा 
पुरवठादाराची राहील. 


सदर IR निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम 


भाग पहिला, उप विभाग -४, अ.क्र. ११ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२३/प्र.क्र.२८२/प्रशा-२, दिनांक २९ नोव्हेंबर 2023. 


३. सदर बाबींसाठी येणारा खर्च शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार या संस्थेस त्यांचे 


लेखाशिर्षाखाली २२१० जी ३३१ मधील (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पित 


निधीमधून भागविण्यात यावा. 


v. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२८१२२७०५०५१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHADEO 


GIRDHARI 
JOGDAND 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
JOGDAND 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c62 
5¢3417378f97d493a8a27 7faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C1DO8CFDEE92DA209D709F54 
56D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8FEDO3DCF7 
9303, cn=MAHADEO GIRDHARI JOGDAND 
Date: 2023.11.29 03:34:03 -08'00' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

३. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,रत्नागिरी. 


७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
८. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


